RNI No . MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक २५ ] 


सोमवार , मे ७, २०१८ / वैशाख १७, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ३० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक 


अधिसूचना 


संदर्भ . - ( १) शासन निर्णय सा .प्र.वि ./ क्र . विकाअ १११५ / प्र.क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

( २ ) शासन निर्णय सा . प्र.वि ./ क्र ./विकाअ १११५ / प्र. क्र . ८८ / ५ , दिनांक १५ मार्च २०१६ . 
( ३) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ-१११७ / ३५७/ प्र.क्र . १५५/ ५, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


क्रमांक कक्ष/ १/पिओएल / २/ ८०६ / २०१७. - जिल्हाधिकारी, नाशिक , जिल्हा नाशिक , यांच्यातर्फे उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची नाशिक जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासन मान्यतेनुसार नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे . ही नेमणूक ही अधिसूचना निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्त्वात राहील . 
राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नेमणूक वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार आहे . 
( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहीत 
मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहीणे . 

( २) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

( ३) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैध सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 


भाग एक -( म . उ.वि .) - ३० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, मे ७, २०१८ / वैशाख १७, शके १९४० 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी पात्र ठरलेल्या व्यक्तींची यादी 
अनुक्रमांक नाव 

पत्ता 

नाशिक (पूर्व) 
१ सौ . सरोज शंकर गरुड 

बचत सागर बिल्डींग, गोल्फ क्लब रोड, एल . आय. सी . ऑफीसजवळ , नाशिक . 
२ श्री . राजेंद्र हरी येवले 

फ्लॅट नं . १०२, स्पेस रोहीणी ४, अशोक स्तंभ, नाशिक . 
३ श्री. मिलींद भगवसन अधुंटकर 

घर नं. ४२५८ , अळूटकर वाडा, शनी चौक , पंचवटी , नाशिक . 
४ श्री. संदिप विश्वनाथ बोडके 

श्रीसाई चिंतामणी अपार्टमेंट, भंगनगर , नविन आडगावनाका, पंचवटी , नाशिक . 
५ श्री . सतिश रमेश आहेर 

नवजीवन हॉस्पीटल , दत्तनगर , पेठरोड,पंचवटी, नाशिक . 
श्रीमती मनिषा नितीन रौदळ 

ओमसाई स्वामी जनार्दननगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी , नाशिक. 
सौ . डॉ . कशफ फिरोज शेख 

१९, गुंजन सोसायटी ,पंचशील नगर , लेबर कोर्टासमोर , नाशिक . 
श्री . दिलीप रामदास पताडे 

मु . पो . मखमलाबाद , पेठ रोड, तवली फाटा नाशिक . 
९ श्री. दत्तात्रय श्रीहरी मुळे 

निर्मला सोसायटी, गोरक्षनगर , मेरी म्हसरुळ , नाशिक . 
१० श्री . मनिष गुलाबराव देवरे 

प्लॉट नं . ५४, तवली फाटा , पेठ रोड, मखमलाबाद, नाशिक . 
११ श्री. मिलींद काळु बोरसे 

फ्लॅट नं.११, श्यामनेस्ट अपार्टमेंट, ओमकार नगर , 
१२ श्री. सचिन केदु खुर्दळ 

भवानी अपार्टमेंट, गोरक्षनगर , मेरी म्हसरुळ , नाशिक . 
१३ सौ . ज्योती राजेश पाटील 

आशापुरा सोसायटी , फ्लॅट नं. १८ , बळी मंदीर , धात्रक फाटा, आग्रा रोड, पंटवटी, 

नाशिक. 
१४ श्री. सुशील भालचंद्र पाटील 

लोचन अपार्टमेंट, मधुबन कॉलनी, पंचवटी, नाशिक- ३. 
१५ श्री. दराडे सुनिल पांडुरंग 

१०२ , शिवनेरी हेरीटेज मागे , सेलिब्रेशन लॉन्स, औरंगाबाद रोड , पंचवटी , नाशिक. 

नाशिक ( पश्चिम ) 
१६ श्री. गणेश कारभारी तिटमे 

६, श्वेता रा. हाऊस, कार्तिक सेक्टर , मोरवाडी गाव , सिडको, नाशिक . 
१७ श्री . संजय रामदास व्यवहारे 

लक्ष्मी व्हिला, श्रमिक सोसायटी , युनिट- २, बंगला नं . २२, एस .टी . कॉलनी , 

गंगापुर रोड, नाशिक . 
___ श्री . चंद्रशेखर रघुनाथ नामपुरकर १७, शांतिनिकेतन, महसूल कॉलनी, डी . के. नगर , गंगापूर रोड, नाशिक . 
१९ सौ . मिरा तुषार शिंगोटे 

२, रामबाग , गंगापुर रोड , विद्याविकास सर्कल , नाशिक . 
श्री . दिपक विश्वनाथ सोनवणी 

प्लॉट नं . ३२ / ३३ , विश्व पाईपलाईन रोड, मधुर स्वीट मागे , विवेकानंद नगर , 

आनंदवली, नाशिक १३. 
२१ श्री. संतोष अर्जुन कुटे 

प्लॅट नं . ८, साई उशा किरण को - ऑप . हौ . सोसायटी , गणपती मंदिर रोड , 

महात्मा नगर , नाशिक . 
२२ प्रकाश दिपचंद कापडणीस 

फ्लॉट नं . ८ , सर्वे नं . २०५ - अ, रुम नं . ३, सिद्धिविनायक रेसिडेन्सि , श्रमिक नगर , 

सातपुर , नाशिक . 
२३ श्रीमती निता जयवंतराव पाटील एकता चौक, उत्तम नगर, मारुती मंदीर , सिडको नाशिक. 
२४ श्रीमती ज्योती सचिन पाटील 

विद्या विकास मंडळ , गणेश चौक , सिडको कॉलनी , नाशिक. 
२५ श्रीमती सुर्वणा पुंडलीक जाधव । शिवाजी चौक, महिला बँक, सिडको, नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, मे ७, २०१८ / वैशाख १७, शके १९४० 


m 


पत्ता 


अनुक्रमांक 

२६ 
२७ 


नाव 
श्री . मिलींद नरहर देवरे 
श्री . राहुल कमलाकर सावंत 


२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 


श्री . राजेंद्र धर्मा पाटील 
श्री . प्रविण माधवराव पगार 
श्री. दत्तात्रय हरीभाऊ नागरे 
श्री. कैलास साहेबराव बोरस्ते 
श्री. बाळासाहेब भास्कर देशमुख 
श्री . रामनाथ महादु गंभिरे 
श्रीमती सुजाता सुनिल धारणकर 


एन ३२ पी . २९६, एम. एस . सी. बी . ऑफीस, गणेश चौक , सिडको नाशिक . 
एन- ४३, सीए-१, बिल्डींग नं . २६ , फ्लॅट नं . ७, त्रिमुर्ती चौक, सद्गुरु हॉटेल , 
सिडको , नाशिक . 
एनए - ४१, एएफ -२ / ७ /१० , परिवर्तन चौक, साईबाबा नगर,सिडको कॉलनी, नाशिक . 
मु . पो . मखमलाबाद , पेठ रोड, तवली फाटा , नाशिक . 
शिंगवे, ता. निफाड, जि . नाशिक . 
केशर प्लाझा अपार्टमेंट डीजीपी नगरसमोर, अंबड, खुर्द, नाशिक . 
प्लॉट नं . ३० , मार्गशिष सेक्टर, अंबड पोलीस स्टेशन, सिडको, नाशिक . 
भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट, प्लॅट नं . २ / ए, कामटवाडा, नाशिक . 
फ्लॉट नं. ३३ , मोरवाडी रोड, अंबड पोलिस स्टेशन, स्वामी विवेकानंद नगर , 
सिडको, नाशिक . 
बी -३, जनक , अपा., दासमारुती मंदिराजवळ, चेतनानगर, नाशिक . 
३, चेतनानगर प्राइड अपा ., चेतनानगर, नाशिक . 
प्लॅट नं . ९, देवीमंगल अपार्ट ., हॉटेल साई पॅलेसच्यामागे, चेतना नगर , मुंबई- आग्रा रोड, 
नाशिक . 
हिलटॉप रेसीडेन्सी , प्रशांतनगर , पाथर्डीफाटा, नाशिक . 


३५ डॉ . स्वप्नीलकिरण श्रीनिवास गिरणाकार 
३६ श्री . बाळासाहेब मनोहर सानप 
३७ श्री. भगीरथ आप्पासाहेब जाधव 


३८ 


श्री . रामदास भिमाजी तांदळे 


नाशिक , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


